विधानमंडळाच्या डिसेंबर, २०२३ च्या (हिवाळी) 
अधिवेशनात सादर केलेले सन २०२३-२४ चे 
खर्चाचे पूरक विवरणपत्र 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पूरक-१९२३/प्र.क्र.१०२/२०२३/१७स 
दालन क्रमांक-६,तळमजला (विस्तार),मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक,मंत्रालय,मुंबई-४०० ०३२. 
तारीख: २८ डिसेंबर, २०२३ 


वाचा - 
१) शासन परिपत्रक क्रमांकः वित्त विभाग,शासन परिपत्रक,क्र.पूरक-२०२३/प्र.क्र.९४/ अर्थ-३, 
दि. १९.१२.२०२३ 


शासन निर्णय - 

सन २०२३-२४ या वर्षाचे खर्चाचे पूरक विवरणपत्र दिनांक ०७ डिसेंबर, २०२३ रोजी 
विधानमंडळास सादर करण्यात आले. सदर पुरवणी खर्चास आता विधानसभेने मान्यता दिली आहे. 
दि. ३१ मार्च, २०२४ रोजी संपणा-या वित्तीय वर्षाच्या विनियोजनामध्ये समाविष्ट करण्यासाठी, पुरवणी 
विनियोजन विधेयकास मा.राज्यपालांनी संमती fest आहे आणि ते महाराष्ट्र (तृतीय पुरवणी) विनियोजन 
अधिनियम, २०२३ (सन २०२३ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक - ४७ म्हणून महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण, भाग-४ दिनांक १८ डिसेंबर, २०२३ यामध्ये प्रसिध्द करण्यात आले आहे. 
२. पुरवणी विनियोजन अधिनियमानुसार सोबत जोडलेल्या विवरणपत्रात दर्शविल्याप्रमाणे पूरक 
मागणीव्दारे एकूण रु. ११७६,९६,४२,०००-/- (अक्षरी रुपये एक हजार VHal शहात्तर कोटी शहाण्णव 
लाख बेचाळीस हजार मात्र) (कार्यक्रमांतर्गत) (अनिवार्य) (दत्तमत)इतक्या तरतूदी मंजूर करण्यात 
आलेल्या आहेत. या तरतूदींना नियोजन व वित्त विभागाची मान्यता प्राप्त झाल्यानंतर पुरक मागणीच्या 
खर्चासंदर्भात संबंधीत योजनांबाबतचे वित्तिय मान्यतेचे आदेश स्वतंत्ररित्या संबंधीत योजना 
अंमलबजावणी कार्यासनांमार्फत निर्गमित करण्यात आल्यानंतर त्याप्रमाणे तरतूदी सोबतच्या 
विवरणपत्राच्या स्तंभ ५ मधील संबंधित कार्यान्वयन/नियंत्रक अधिका-यांच्या स्वाधीन करण्यात येतील. 
३. तसेच कार्यक्रमांतर्गत मंजूर पुरवणी मागण्यांचे निधी वितरणाचे प्रस्ताव (मुळ धारिकेवर) 
यथास्थिती नियोजन विभाग, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग,आदिवासी विकास विभाग व वित्त 
विभागाची आणि अनिवार्य खर्चाच्या पूरक मागणीस (मुळ धारिकेवर) वित्त विभागाची मान्यता घ्यावी.मूळ 
तरतूद अखर्चित असल्यास पुरवणी मागणी वितरित करण्यासाठी विवक्षित कारणे असल्याशिवाय 
सरसकट प्रस्ताव नियोजन विभाग, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग,आदिवासी विकास विभाग 
व वित्त विभागाला पाठवू नयेत. 


शासन निर्णय क्रमांकः पूरक-१९२३/प्र.क्र.१०२/२०२३/१७स 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३१२२८१५३१४९०४०२ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by PRITHVIRAJ NIWRITTI 


ZALTE 
Date: 2023.12.28 15:31:59 +05'30' 
(पृ. नि. झालटे) 
सहपत्र-वरीलप्रमाणे अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत- सहपत्रासह माहिती व आवश्‍यक कार्यवाहीसाठी अग्रेषित- 

१. SYR MSGR आयुक्‍त व निबंधक,सहकारी संस्था,महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

२. MYA, TAIT संचालनालय,नागपूर 

३. संचालळक,पणन संचाळनालय,पुणे 

४. महालेखापाल, महाराष्ट्र -१ (लेखा व अनुज्ञेयता)/(लेखा परीक्षा)/(स्थानिक निकाय लेखापरीक्षा व लेखा), मुंबई. 

५. महालेखापाल, महाराष्ट्र -२ (लेखा व अनुज्ञेयता )/ (लेखा परीक्षा), नागपूर. 

६. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

७. निवासी लेखाधिकारी, मुंबई. 

८. सह/उप सचिव/वि.का.अ.(श्री धपाटे /श्री.खोरगडे/ श्री गायकवाड/श्री शिंगाडे/ श्री पवार/श्रीमती कोचरेकर /श्री 
पाटील), सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय,मुंबई-३२ 

९. कक्ष अधिकारी (आस्था-१/२स/१३स/१८स/२४स/२५स/टेक्स-२/टेक्स-३/टेक्स-५) सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग 
विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१०. वित्त विभाग, (अर्थसं.३/ अर्थसं -१/अर्थसं.१३). मंत्रालय, मुंबई ३२. 

११. नियोजन विभाग, (का-१४११/का-१४३१) मंत्रालय, मुंबई ३२. 

१२. निवडनस्ती १७-स कार्यासन सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग,मंत्रालय,मुंबई-३२ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांक :- पूरक-१९२३/प्र.क्र.(१०२/२०२३)/१७स, दि.२८.१२.२०२३ 


डिसेबर, २०२३ चे (हिवाळी) अधिद 
बाब | पृष्ठ संबंधित नियंत्रव कार्यक्रमांतर्गत 
pet eee द | ७ 
मागणी ही सहकार आयुक्‍त व निबंधक, १४.७४ 
प्रधान लेखाशिर्ष २०७०-इतर प्रशासनिक सेवा सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, 


}(00) ८०० इतर खर्च 'पुणे/सहायक निबंधक/(अंदाज व 


|(००)(०१) राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण नि्योनन) मुख्यालय, पुणे. 
(अनिवार्य) (२०७० ०८८२) २८ व्यावसायिक सेवा, 
२४२५-सहकार सह सचिव (पणन) 
१०७, सहकारी पत संस्थांना सहाय्य सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग 
(०१) सहकारी पत संस्थाना सहाय्य, बिभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
4 (०१)(०८) कांदा उत्पादक शेतक-यांना अर्थसहाय्य 
(अनिवार्य)(२४२५ १४२१) -३३ अर्थसहाय्य 

|) Qo) शेतक-य़ांना,अल्ममुदत पोक कर्ज पुरवठा 
करण्यासाठी,१ टक्‍का व्याज दराने अर्थसहाय्य 
(९४२५ १५०१) (कार्यक्रम) ३३.अर्थसहाय्य 


१०१-शेतव व 
1 २) व्याजात सवलत 


३०१६६.९३ | ३०९६६.९३ 


,०.०० 


सहकार आयुक्‍त व निबंधक, . 
सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, 
पुणे/सहायक निबंधक/(अंदाज व 


सहकार आयुक्‍त व निबंधक, 
सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, 
पुणे/सहायक निबंधक/(अंदाज व 


४१६ | २७२९ 20000,00 ०.०० १९००००.०० रवि प 
i (कार्यक्रम नियोजन) मुख्यालय, पुणे. णं 4 
-५ | ४१७. -२७२- le : संस्थाना: J Ee, र AR! | a 
| "९७३ | (03) सहकारी साखर कारखाने साखर आयुक्तालय, . , 
er (०३) (०६) साखर संशोधनासाठी सहायक अनुदान महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 3 
(अनिवार्य) (२४२५ ९०४५) 
रॉस यंव वेतनेत्तर 
द्व 208 इतर षयक कार्यक्रम, सहकार आयुक्‍त व निबंधक, ३७९.९९ 398.88 ¥ 
६०-इतर, १०१ शेतक-यांच्या कर्जमाफीसाठी योजना, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, 
(००)(०२)नैसर्गिक आपत्तीमुळे बाधीत शेतकऱ्यांना पुणे/सहायक निबंधक/(अंदाज ब 
» , कर्जमाफी (राज्यस्तर) (२४३५ ०९३३) (कार्यक्रम) |. PRR मुख्यालय, पुणे. । 
ी 3३ अर्थसहाय्य 
४००००.०० ह A 


ARE, Yoooo,co 5 
११०.संमिश्र ग्रामोद्योग व लघुउद्योग आणि सहकारी संस्था वस्त्रोद्योग आयुक्तालय, 
(०२) बिविध सहकारी संस्थांना सहाय्य महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
(०२)(७८) राज्य वस्त्रोद्योग धोरण २०११-१७ अंतर्गत 
वस्त्रोद्योग प्रकल्पांना व्याज अनुदानाऐवजी भांडवली 
& 


२९८००,०० 


(०३४एकात्मिक'वःशाश्‍वत'वस्त्रोद्योगधोरण २०२३-२८ 
*(०३)(०१) एकात्मिक व शाश्‍वत वस्त्रोद्योग धोरण 
२०२३-२८ अंतर्गत कॅप्टीव्ह मार्केट योजना 
२८५१७४४५(कार्यक्रम) ३३ अर्थसहाय्य 


(०३)(०२) एकात्मिक व शाश्‍वत वस्त्रोद्योग धोरण आयुक्‍त, ९२३६.६० 
२०२३-२८ अंतर्गत कच्चा माल पुरवठा योजनेतील वस्त्रोद्योग आयुक्तालय, 
(आरएमएसएस) राज्य घटक.(कार्यक्रम) महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 


(२८५१७४७२)३३ 


ts कात्मिच ROR आयुक्‍त, ४९४:२५ | 
२८ अंतर्गत गणेश चतुर्था निमित्त पाच पारंपारीक वस्त्रोद्योग | वस्त्रोद्योग आयुक्तालय, 

क्षेत्रातील प्रमाणीत व नोंदणीकृत विणकरांना उत्सव भत्ता महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

योजना.(कार्यक्रम) 


आयुक्‍त, 
"वस्त्रोद्योग आयुक्तालय, 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 


अनुदान (कार्यक्रम)(२८५१६५६५) ३३ अर्थसहाय्य. 
९२३६.६० 


शार 


(२८५१ ७४१८)३३ अर्थसहाय्य 


SI | २७५ कात्मिव Tent ६ आयुक्‍त, ३.२५ 
२०२३-२८ अंतर्गत पारंपारीक वस्त्रोद्योग विणकरांना वस्त्रोद्योग आयुक्तालय, 
बक्षीस योजना.(कार्यक्रम) महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 
| 1९२८५१ ७४२७) ३३ अर्थसहाय्य * : 


| ४२४ | २७५- त्मव ऱ् आयुक्‍त, ३५८०.०९ 
२७६ |२०२३-२८ अंतर्गत हातमाग विणकर कुटंबाना प्रतिमाह वस्त्रोद्योग आयुक्तालय, 
२०० युनिट पर्यंत मोफत वीज योजना. महाराष्ट राज्या पुरा, 


(कार्यक्रम)(२८५१७४३६) ३३ अर्थसहाय्य 


CAUseri\varedasawant\Desktop\varads sawant AUGUST 2023 AMUN wupphymentry 'मंजूर 2023 sfatement Final 080७ 


nay ८: 
= 


हर 
wr 


ग्र (रु.लाखात) 


बाब पृष्ठ पंबेधित नियंत्रक ares fata सह 
क्रमाक कमक लेखाशिर्ष अधिकारी/विभाग प्रमुख य अनिवार्य |} एकूण sig कार्यासन 
| to | 


i tj 2 ae ee a 0 ee 
' ४२५ | २७६ |(०३)(०७) म व आयुक्‍त, क्र ie 


२८च्या अंमलबजावणीच्या संबंधीचा प्रशासकोय खर्च, वस्त्रोद्योग आयुक्तालय, 
प्रसिध्दी, प्रकल्प व्यवस्थापन अभिकरण संबंधित खर्चच |. महराष्ट्र राज्य, पुणे. 
इतर खर्च (कार्यक्रम)(२८५१७४६३) ३३ अर्थसहाव्य 


४२६ | २७६ त mee We Was (आस्थापना) 
०९० सचिवालयीन, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग 
(०१) सचिवलयीन आर्थिक सेवा बिभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
(०१)(०१) सचिवलयीन आर्थिक सेवा,(दत्तमत)(अनिवार्य) 
डं (३४५९१ ०३०४) 


Qo कंत्राटी सेवा 


न्स्टॅ 


१४.७४ * एटॅ७डट | 


३९८००.०० BRIS. 
| eco |__३७९.९९ 
८४५०४२० 0,00 | 
6.28 


८५०४.२० 
८.२ -_ C28 


३७९.९२ 
| ५४५०४.२० | 
[९.०० | 
[3 एकूण पणन विभाग(दत्तमत) | ede | ३०१९६६.९३ 
३२९७६.९९ | oa, 
पढ५०४.२७ 


$* 
a 


a 
3\8 
F|9 


TERN सहकार विभाग(दत्तमत) a ३३०२५.२९ 
एकूण वस्त्रोथयो tara) [८४८०४७ ८४५०४२ 
| | &६६८४.९९ | ३१०९२.२३ | ११७६९६.४२ 


५ ५ 


Se. 


भै 


Ses tree 


C:\Users\varada.sawant\Desktop\varada sawant AUGUST 2०23पूरक मागणी supptymentry मंजूर 2023 staternent Final Deca 


